महाराष्ट्र अग्निशामन सेवा संचालनालय, राज्य 
अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा 
अकादमी व जिल्हा मुख्यालय यांच्या आस्थापनेवर पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४था मजला), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१. 


वाचा:-१.नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफएस-१६२००३/७५३/प्र.क्र.८६/२००३/नवि-६, 
दि.२०.१०.२००३ 
२.नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफएस-१६२००३/३५७/प्र.क्र.३९/२००३/नवि-६, 
दि.०४.१२.२००३ 
३.नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अडञासे-२००९/३०५/प्र.क्र.४८/०९/नवि-२०, दि.१३.०३.२००९ 
४.नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अडासे-१४१०/११८/प्र.क्र.२३/२०१०/नवि-२०, दि.०२.०८.२०१० 
५.उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.२४.०६.२०१४ च्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना: - 

संदर्भ क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र अग्निशामन सल्लागार कार्यालय व राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र यांच्या 
आस्थापनेवर ४ स्थायी व १४ अस्थायी पदांचा आकृतीबंध विहीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, संदर्भ क्र. 
२ अन्वये अग्निशमन सल्लागार यांच्या आस्थापनेवर संचालक, अग्निशमन सेवा, वर्ग-१ हे पद निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. तदनंतर, संदर्भ क्र.५ येथील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीनुसार यापूर्वी मंजूर पदांसह १३१ 
पदाच्या निर्मितीस उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली होती. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या 
मान्यतेनुसार यापूर्वी मंजूर पदांच्या वेतनश्रेणी, नव्याने मंजूर पदे व त्यांच्या वेतनश्रेणी या सह महाराष्ट्र अग्निशामन सेवा 
संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

अग्निडामन सेवा संचालनालयाच्या कामाचे स्वरुप व जबाबदारीची व्याप्ती विचारात घेता, राज्याचे अग्निशमन 
विषयक धोरण, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने 
राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थाच्या अधिनस्त अग्निडामन सेवे संदर्भातील सर्वकष नियंत्रणा संदर्भात एकवाक्यता 
राहण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशामन सेवा संचालनालय सक्षम करणे आवश्‍यक आहे. राज्यात होणाऱ्या विविध अपघात, 
आगीच्या घटना, नैसर्गिक आपत्ती अशा प्रसंगी दोन विविध स्थानिक प्राधिकरणाच्यात समन्वय साधण्याची व त्यासाठी 


योजना निश्चितीची आवश्‍यकता या सर्वांचा विचार करता उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार यापूर्वी मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः अशठासे-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, दि.२६.०३.२०२१ 
एकुण १९ पदे व नव्याने मंजूर ११२ पदे अज्ञा एकुण १३१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध व त्यांच्या वेतनश्रेणी अनुषंगाने पद 
निर्मितीसंदर्भात वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त अनुषंगाने उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार यापूर्वी मंजूर एकुण १९ पदे व नव्याने 


मंजूर ११२ पदे अशा एकुण १३१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंध व त्यांच्या वेतनश्रेणी अनुषंगाने पद निर्मितीसंदर्भात वित्त 
विभागाच्या मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 

(अ) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय व महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी (प्रशिक्षण केंद्र) यांच्यासाठी 
यापूर्वी मंजूर ५ स्थायी व १४ अस्थायी कार्यरत पदे वित्त विभागाने मंजूरी दिलेल्या वेतनश्रेणीनुसार विवरणपत्र-अ 
मध्ये नमुद करण्यात येत आहेत. 

(ब) सुधारीत आकृतीबंधातील महाराष्ट्र अग्निशामन सेवा संचालनालय, राज्य अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र 
अग्निशमन सेवा अकादमी व जिल्हा मुख्यालय यांच्या आस्थापनेवरील पदांचे स्तर निहाय पदांचे विवरण/ 
तपशील सोबतच्या विवरणपत्र - ब, क, ड व इ नुसार असेल. 

(क) सदर आकृतीबंधातील पदांचे सेवा प्रवेश नियम विहीत करणे/ सुधारीत करण्याबाबत संचालक, अग्निशमन सेवा 
संचालनालय यांनी प्रस्तावित केलेले व आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी 
तपासून आवश्‍यक सुधारणेसह मंजूरीस्तव शासनाकडे सादर केलेले सेवा प्रवेश नियम विहीत करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर मान्यतेअंती अंतिम होणारे सेवा प्रवेश नियम सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर 
आकृतीबंधास लागू राहतील. 


सदर आकृतीबंधातील पदे अत्यावश्‍यक अग्निशमन सेवेतील असल्याने सदर पदांचे सेवा प्रवेश नियम प्रत्यक्षात 


@ 


मंजूर होऊन त्यानुसार संवर्गातील पद भरती होईपर्यंत सदर पदे रिक्‍त राहणे उचित नाही. सबब Gar waar 
नियम विहीत होऊन सदर पद भरतीची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत सदर पदावर सेवा प्रवेश नियमात प्रस्तावित 
केलेल्या अर्हता व निकषांशी समकक्षता असणारे शासनाची महामंडळे, नागरी स्थानिक संस्था इ. मधील 
अधिकारी / कर्मचारी यांची विहित पध्दतीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय यांचे प्रस्तावानुसार आकृतीबंधातील सदर पदांचा वेतन व 
अनुषंगिक खर्च महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ मधील कलम २५ मधील 
तरतदींनुसार गठीत अग्निसुरक्षा निधीमधुन भागविण्यास यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अशठासे-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, दि.२६.०३.२०२१ 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ.नौ.संदर्भ क्र.३६७/आपुक, दि.१९.०१.२०२१ अन्वये मिळालेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६११४२०११८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FAA, = Sachin D attatray straps eget क वया तपती 
S = Maharashtra, 0 = Government Of Maharashtra, 
Sahasrabuddhe Date: 084 30 Poet eBee 
(सचिन द.सहस्ररबुध्दे ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
३. मा.विधानसभा/ मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्वी 
४. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री(नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव महोदयांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, विद्यानगरी, सांताक्रुझ, मुंबई. 
१५. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक (सवी 
१६. जिल्हाधिकारी (सवी 
१७. महानगरपालिका आयुक्त (सवी 
१८. सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. प्रादेशिक उप संचालक, नगरपरिषद प्रशासन विभाग (स्वी 
२०. जिल्हा प्रशासन अधिकारी (सर्व) 
२१. मुख्याधिकारी (सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती) 
22. निवडनस्ती (नवि-१४. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडठासे-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, दि.२६.०३.२०२१ 


विवरणपत्र-अ 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय कार्यरत मंजूर पदे 
अ. 7 पदनांम वेतन ७ वा वेतन मंजूर पदे 
क्र स्तर आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 

‘ pu ae महाराष्ट्र अग्निशमन पा | शन , 
२ | सेवा वरिष्ठ लिपिक एस-०८ |  २५५००-८११०० g 
3 en लिपिक-टंकलेखक एस-०६ १९९००-६३२०० g 
¥ वाहनचालक (बाहास्त्रोताने) एस-०६ १९९००-६३२०० g 
ण शिपाई (बाह्यस्त्रोताने) एस-०१ १५०००-४७६०० g 

एकूण| ५ 
१ | महाराष्ट्र बरिष्ठ-प्रशिक्षक एस-१६ | ४४९००-१४२४०० g 
2 en अधिक्षक एस-१४ |  ३८६००-१२२८०० १ 
३ | अकादमी लेखापाल एस-१४ ३८६००-१२२८०० g 
डु लघुलेखक एस-१४ ३८६००-१२८०० g 
ण कनिष्ठ प्रशिक्षक एस-०८ २५५००-८११०० g 
2 अग्निशमन प्रणेता एस-०८ २५५००-८११०० g 
\9 चालक यंत्रचालक एस-०८ २५५००-८११०० १ 
८ अग्निशामक एस-०६ १९९००-६३२०० डु 
९ शिपाई (बाह्यस्त्रोताने) एस-०१ १५०००-४७६०० र 
Ro रखवालदार (बाह्यस्त्रोताने) एस-०१ १५०००-४७६०० g 
१९ सफाई कामगार (TAA) एस-०१ १५०००-४७६०० g 

एकूण | ९४ 


णि Digitally signed by Sachin Dattatray Sahasrabuddhe 
Cc DN: CN = Sachin Dattatray Sahi buddhe, C = IN, 
5 a h । n D attat ray S= Maharashtra O- ‘Government Of Maherashia: 
n 
Sahasrabuddhe 


OU = Urban Development Department 
Date: 2021.03.30 11:30:24 +05'30" 


(सचिन द.सहस्तरबुध्दे ) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडठासे-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, दि.२६.०३.२०२१ 


विवरणपत्र-ब 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय नव्याने मंजूर पदे 
अ. | 'पदनांम वेतन स्तर ७ वा वेतन प्रस्तावित 
क्र. आयोगानुसार वेतनश्रेणी| पदे 
१ | महाराष्ट्र सहाय्यक संचालक 'एस-२० ५६१००-१७७५०० २ 
२ णात लेखापाल एस-१४ ३८६००-१२२८०० १ 
३ | संचालनालय | अग्निशामक-विमोचक एस-०६ १९९००-६३२०० १ 
'एकूण v 
1) विवरणपत्र्क 11] 
राज्य अग्निशमन सेवा नियंत्रण कक्ष नव्याने मंजूर प 
अ. fa 'पदनांम =) स्तर ७वावे प्रस्तावि 
क्र आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदे 
राज्य सहाय्यक विभागीय शम 
एस: र ग 
१ | अग्निशमन | अधिकारी क क क तीरी i 
२ | सेवा नियंत्रण शमन केंद्र अधिव 'एस-१६ ४४९००-१४२४०० डु 
कक्ष सहाय्यक अग्निशमन वे 
एस: व्ह = 
3 अधिकारी एस-१५ ४१८००-१२२२०० 1 
डू शामक-विमोचक एस-०६ १९९००-६३२०० ¥ 
एकूण | ९६ 


Sachin Dattatray 


Digitally signed by Sachin Dattatray Sahasrabuddhe 
DN: CN = Sachin Dattatray Sahasrabuddhe, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


(| = Urban Development Department 


S a h asfa b Uu d d h e a 2021.03.30 11:30:39 +05'30" 


(सचिन द.सहस्रबुध्दे) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडठासे-२०२०/प्र.क्र.१४०/नवि-१४, दि.२६.०३.२०२१ 


विवरणपत्र-ड 
महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी नव्याने मंजूर प 
अ. = | पदनांम वेतन ७ वा वेतन प्रस्तावित 
क्र स्तर | आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदे 
१ | महाराष्ट्र सहाय्यक समादेशक अधिव एस-२० | ५६१००-१७७५०० र 
२ | अग्निशमन । वरिष्ठ प्रशिक्षक/ केंद्र अधिव एस-१६ |  ४४९००-१४२४०० २ 
इ | सेवा ग्रंथपाल एस-१० | २९२००-९२३०० र 
अकादमी 
डं न के / एस-०८ २५५००-८११०० डं 
ण्‌ प्रयोगशाळा सहाय्यक एस-०८ २५५००-८११०० g 
द वरिष्ठ लिपिक एस-०८ २५५००-८११०० g 
७ प्रमुख अग्निशामक विमोचक एस-०८ | २५५००-८११०० g 
८ चालक-यंत्रचालक एस-०८ २५५००-८११०० १ 
8 बसतोगृह भांडारपाल एस-०६ १९९००-६३२०० १ 
१० लिपिक-टंकलेखक एस-०६ १९९००-६३२०० g 
a2 शामक-विमोचक एस-०६ १९९००-६३२०० & 
एकूण yo 
विवरणपत्र-इ 
जिल्हा मुख्यालय नव्याने मंजूर पदे 
अ. शि 'पदनांम ऐं ७वावे प्रस्तावित 
क्र स्तर | आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदे 
१ जिल्हा सहाय्यक संचालक एस-२० ५६१००-१७७५०० ३६ 
२ | ठस्यालेय  । अग्निशमन केंद्र अधिकारी एस-१६ | ४४९००-१४२४०० ३६ 
एकण । ७२ 
Sachin Dattatray ON CN = Sachin Data Sahaseburw C= 
Sahasrabuddhe Rrra ep ne eet tr 
(सचिन द.सहतस्ररबुध्दे) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


